Reg. No . NP CITY/ 236/ 2015- 17 


SPORY 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३ - १९ , २०१६/ आश्विन २१-२७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ०३ , किंमत : रुपये ८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०० . 


___ सहसंचालक नगर रचना यांजकडून 
क्रमांक. वि . यो . अकोट ( मु .ह.( सु .- २) + वा .ह .( सु .))/ अधि .नियु./ सहसंचाअम / १२९९ -२०१६. 

ज्याअर्थी, अकोट नगर परिषदेने (यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे उल्लेखिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ (१९६६ चा 
महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) चे कलम ३८ व २३( १) नुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे 
उल्लेखिलेले ) विकास योजना सुधारीत करण्याचा ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला ) इरादा अकोट नगर परिषदेने ठराव क्रं .६२ , दि .९ जुन 
२०१४ अन्वेय जाहिर करुन त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, अमरावती विभाग, पुरवणीमध्ये दि . १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ मधील तरतुदीनुसार विद्यमान जमीन वापर नकाशा सहायक संचालक , नगर रचना , अकोला यांनी 
नगर रचना अधिकारी या नात्याने दि . २७ जानेवारी २०१५ रोजी नगर परिषद , अकोटकडे हस्तांतरीत केलेला आहे. सहायक संचालक , नगर रचना , अकोला 
यांनी त्यांचे पत्र क्र .९८७, दि . २० ऑगस्ट २०१६ अन्वये उक्त क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १) अन्वये, प्रसिद्धीकरणासाठी नगर 
परिषदेस हस्तांतरीत केलेली आहे . 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार आकोट नगर परिषदेने विहीत मुदतीमध्ये , म्हणजे दि . १७ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत आकोट 
शहराची प्रारुप विकास योजना ( मुळ हद्द ( सु.- २) + वा .ह.( सु .)) , कलम-२६( १ ) अन्वये जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक 


होते. 


आणि ज्याअर्थी, आकोट नगर परिषदेने अधिनियमात नमुद तरतुदीनुसार यथोचित कार्यवाही केलेली नाही; उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त 
अधिनियमाद्वारे त्यांचे वर सोपविण्यात आलेली कर्तव्य पार पाडण्यात कसुर केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१( ४ ) ( क ) नुसार नियोजन प्राधिकरणाचे उपरोक्त तरतुदी नुसार विहीत मुदतीत कार्यवाही न केल्याने व 
त्यांना नेमुन दिलेल्या कर्तव्यामध्ये कसुर केल्याने कलम - २६ ते कलम -३० अन्वये विकास योजनेचा मसुदा सादर करण्याच्या टप्प्यापर्यंत सर्व कार्यवाही 
सहसंचालक, नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती किंवा ते नियुक्त करतील अशा सहायक संचालक , नगर रचना यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा 
नसेल अशा नामनिर्देशित केलेल्या अधिका- याद्वारे पूर्ण करण्यात येईल आणि उक्त अधिकारी विकास योजना तयार करण्याच्या व ती मंजूरीसाठी राज्य 
शासनास सादर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील , अशा नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन सर्व कर्तव्ये पार पाडतील , अशी 
तरतुद आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमांच्या कलम २६ (१ ) ते कलम ३० नुसार उक्त विकास योजना शासनास अंतीमतः मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी 
आवश्यक ती कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम -२१ ( ४क ) अंतर्गत नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून “ सहायक संचालक , नगर रचना , अकोला " 
अ- एक - अ-१ (१४६०). 

( १ ) 


मह 


महाराष्ट शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय परवणी , ऑक्टोबर १३- १९ , २०१६ / आश्विन २१-२७ , शके १९३८ 


सन राजपत्र 


H 


यांची विकास योजना अकोट (मुळ हद्द ( सु .-२) + वा .ह.( सु.)) करीता नियुक्ती करण्यात येत आहे . प्रारुप विकास योजने बाबतची पुढील उक्त नियमातील सर्व 
संबंधित कर्तव्ये ते पार पाडतील व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील आणि नियोजन 
प्राधिकरणाच्या निधीच्या संबधीतील अन्य कोणत्याही कायदयामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, याबाबतचा खर्च, उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीतून 
वसुल करण्यात येईल . 
अमरावती : 

ह . ज .नाझीरकर 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 

सहसंचालक , नगर रचना , 
अमरावती विभाग, अमरावती. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . २०१ . 

क्रमांक .जिऊनिअम -पणन -१ -कृउबास मोर्शी-१५९६० - २०१६. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोर्शी वर पाठवावयाच्या खालील प्रतिनिधीची नावे ( ते ज्या मतदार संघातुन 
प्रतिनिधीत्व करीत आहेत ) खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोर्शी वर पाठवावयाचे प्रधिकृत प्रतिनिधी 


अ . क्र . 


कलम 


प्रतिनिधीचे नांव 


ज्या मतदार संघातुन प्राधिकृत संस्थेचे नाव 
प्रतिनिधीत्व करीत आहे ते नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


कलम १३( १)( ड ) 


पंचायत समिती 


सदस्य , पंचायत समिती , 
मोर्शी, 


श्री . संजय नानासाहेब 
मंगळे , मु . पो . नेरपिंगळाई 
श्री . मोहन दिगंबरराव 
मडघे,मु . पो . मोर्शी 


कलम १३( १)( इ ) 


नगरपरिषद 


नगर परिषद , मोर्शी 


टीप . वरील प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या राजीनामा , मृत्युमुळे किंवा सदस्य म्हणुन काढुन टाकल्याने किंवा एखादया सदस्य काम करण्यास असमर्थ 

असल्यास किंवा अपात्र घोषित केल्यामुळे सदर प्रतिनिधीचे वरील प्रतिनिधीत्व कमी करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
संस्थेची राहील . 


अमरावती : 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था अमरावती . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०२ . 
वाचा :-(१ ) मा प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास - २००६-प्र .क्र .४३९ -११- स , दिनांक ०३ नोव्हेंबर २००७. 

( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन - ५-कृउबास -निवडणूक -२००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७ . 
( ३ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती, तेल्हारा यांचे पत्र क्र .पंसते - आस्था -परिषद- १३३० -२०१६ दि . २१ सप्टेंबर २०१६ . 
क्रमांक .क्र विनियम - कृउबास -निवडणुक - ११०९६- २०१६ . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६- प्र . क्र . ४३९ - ११ - स , दि . ३ - ११ - २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये 
५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचे निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , तेल्हारा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या कार्यालयाची 
अधिसूचना दि . १७ -९ - २०१६ नुसार कलम १३( १ )( अ ),( ब ) ( ब - १ ) मधील जागांकरिता निवडुन आलेल्या संचालकांची नावे व पत्ते महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
( विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १४( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८३ च्या 
तरतूदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी ,पंचायत समिती , तेल्हारा यांनी उक्त वाचा क्र . (३ ) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३( १)( ड ) नुसार 
बाजार क्षेत्रातील पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६/ आश्विन २१- २७, शके १९३८ 


त्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१- ३६३६० - ४४० - ११ - सी , दिनांक ०५ - ०९ - १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास- २००६- प्र . क्र .- ४३९ - १ - स , 
दि . ०३- ११ - २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , जी . जी . मावळे , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , अकोला , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) ( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८३ च्या 
तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तेल्हारावर कलम १३ ( १)( ड ) नुसार पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव खालील अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


अनुसूची 
पत्ता 


सदस्याचे नाव 


मतदार संघाचे नाव 


अ . क्र . 
(१ ) 

१ 


( २ ) 


( ४ ) 


श्री . श्रीधर व्यंकटराव देशमुख 


पंचायत समितीचे प्रतिनिधी (पंचायत समिती, तेल्हारा ) 


मु . पो . खेलसटवाजी 
ता . तेल्हारा 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०३ . 
वाचा :-( १ ) मा प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास - २००६-प्र .क्र .४३९ - ११ - स , दिनांक ०३ नोव्हेंबर २००७ . 

( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन- ५-कृउबास -निवडणूक - २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 
(३ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , पातुर यांचे पत्र क्र . पंस- स्था - कावि - ३०७० -१६ दि . ६- ९ - २०१६ . 
क्रमांक. क्र विनियम - कृउबास -निवडणुक - १११०६- २०१६. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , मुंबई 
३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास -२००६-प्र .क्र .४३९ -११ - स , दि . ३ -११ -२००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५ कोटी 
पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचे निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पातुर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या कार्यालयाची 
अधिसूचना दि . २८- ९- २०१५ नुसार कलम १३( १)( अ ),(ब ) ( ब -१ ) मधील जागांकरिता निवडुन आलेल्या संचालकांची नावे व पत्ते महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या 
तरतूदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी ,पंचायत समिती, पातुर यांनी उक्त वाचा क्र . ( ३) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३(१)( ड) नुसार 
बाजार क्षेत्रातील पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 


त्याअर्थी, आता , शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१ -३६३६०- ४४० - ११- सी , दिनांक ०५ -०९ - १९८१ आणि आदेश क्र . बास - २००६-प्र . क्र .४३९- ११ - स , 
दि . ०३ - ११ -२००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , जी . जी . मावळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४)( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन (नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या 
तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पातुरवर कलम १३( १)( ड ) नुसार पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव खालीलअनूसूचित दर्शविलेल्या 
प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


अ . क्र . 


मतदार संघाचे नाव 


अनुसूची 
सदस्याचे नाव 

( २ ) 
सौ . मनकर्णा शंकर चिपडे, ता . पातुर , जि . अकोला 


१ . 


पंचायत समिती, पातुर यांचे प्रतिनिधी 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


अकोला : 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ . 


जी . जी . मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


